दिनांक ०७ ते ११ फेब्रुवारी, २०२० या कालावधीत 
शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, बालेवाडी, पुणे येथे 
आयोजित अखिल भारतीय नागरी सेवा टेबल 
टेनिस स्पर्धा २०१९-२० मध्ये महाराष्ट्राचा संघ 
सहभागी होण्यासाठी होणार्‍या खर्चास मंजूरी 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे- ३८१९/प्र.क्र.७०/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०३ फेब्रुवारी, २०२०. 


वाचा:- १. केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक- 
५९/२/२०१६-१७/७७5७5४8, दि.२७.०९.२०१९ व दि.०२.०१.२०२०. 
२. महासचिव, सचिवालय जिमखान्या यांचे पत्र क्र.-अभानासे/टेबळ टेनिस/२०१९-२० 
दि.१६.०१.२०२०. 
३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- 
उपसंक्री/अभानासे/१९-२०/का-४/११०, दि.१८.०१.२०२०. 


झासन निर्णय :- 

दिनांक ०७ ते ११ फेब्रुवारी, २०२० या कालावधीत शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, बालेवाडी, पुणे 
येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा टेबल टेनिस स्पर्धा २०१९-२० मध्ये 
भाग घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा संघ निवडण्याकरिता सचिवालय जिमखाना, मुंबई येथे दि. १३ 
व १४ जानेवारी, २०२० रोजी निवड चाचणी आयोजित करण्यात आली होती. या चाचणीमध्ये सहभागी 
झालेल्या अधिकारी व कर्मचा-यांची यादी सोबतच्या विवरणपत्र "क" प्रमाणे तर निवड चाचणीद्वारे 
निवडण्यात आलेल्या राज्याचा संघ विवरणपत्र "अ" प्रमाणे आहे. सदर स्पर्धेची निवड चाचणी, प्रशिक्षण 
शिबीर तसेच राज्याचा संघ सहभागी होण्यासाठी विवरणपत्र "ब" प्रमाणे होणाऱ्या रु.१,३०,४५०/- 
(रुपये एक लाख तीस हजार WA पन्नास HAT) इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. यासाठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 


३. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांनी, खेळाडू/ प्रशिक्षक/ 
व्यवस्थापक यांना दिनांक ४ ते ६ फेब्रुवारी , २०२० या कालावधीत प्रशिक्षण शिबिरासाठी व दिनांक ७ ते ११ फेब्रुवारी, 
२०२० या कालावधीत स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी दिनांक ०३ फेब्रुवारी, २०२० (म.नं.) पासून कार्यमुक्त करावे व 
या खेळाडूंच्या सेवा सचिवालय जिमखान्यास उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. संघातील प्रत्येक खेळाडूने व 
व्यवस्थापकाने ते ज्यांच्या अधिपत्याखाली काम करीत असतील त्या विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांची परवानगी 
घेणे आवश्‍यक आहे. 

४. वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे, १९८९ 
वक्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १९९२ मधील तरतूदींनुसार संघातील खेळाडू, प्रशिक्षक 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१९/प्र.क्र.७०/क्रीयुसे-२ 


व व्यवस्थापक यांची दि. ०४ ते ११ फेब्रुवारी, २०२० (प्रशिक्षण शिबीर,स्पर्धा व प्रवास) या काळातील कार्यालयीन 
अनुपस्थिती "कर्तव्य कालावधी" म्हणून समजण्यात यावी. तसेच त्यांच्या प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता व इतर भत्ते 
यावर होणारा खर्च संबंधित विभागाच्या/ कार्यालय प्रमुखांच्या मुख्य लेखाशिर्षाखाळी असणाऱ्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. तसेच मुंबईबाहेरील खेळाडूंना अनुज्ञेय असलेला प्रवास/ दैनिक भत्ता व इतर सवलती या वित्त 
विभाग शासन निर्णय क्रमांक- एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे, १९८९ व वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक -एलव्हीई-१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००४ अन्वये मंजूर करण्यात 
यावी. या सवलतीचा लाभ मिळण्यासाठी निवड चाचणीसाठी उपस्थित असणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या 
उपस्थितीबाबत मानद सचिव, सचिवालय जिमखाना यांनी दिलेले प्रमाणपत्र संबंधित कर्मचा-यांनी त्यांच्या 
आस्थापना कार्यासनात सादर करणे आवश्‍यक राहिल. 


ष्‌. स्पर्धेच्या निवड चाचणीसाठी उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी (विवरणपत्र-क) यांची कार्यालयीन 
अनुपस्थिती शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक- एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले,१९९२ अन्वये 
कर्तव्यार्थ म्हणून समजण्यात यावी. 


६. सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत आदेशाच्या दिनांकापासून 
१५ दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, 
मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केलेल्या खर्चाच्या अहवालासोबत सादर करावे. तसेच शिल्लक राहील्यास, 
शिल्लक रक्‍कम उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना त्वरीत परत करण्यात यावी. 

७. यासाठी होणारा खर्च सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक सेवा, १०४ क्रीडा व 
खेळ, (०६) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६) (०२) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धेत सहभाग (२२०४ 
१९८१), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पित तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


८. सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा तपशील, 
विनियोग प्रमाणपत्र, परीक्षीतलेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व अटींची पूर्तता करण्याच्या अटीवर 
विवरणपत्र"ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००२०३१५२३१०४१२१ असा आहे. हा Beal डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, APPASING पश en” APPASING RANGING 


DN: CN = APPASING RAMSING RAJPUT, C 
RAM S | N G RAJ P UT = IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT 

OF MAHARASHTRA, OU = SCHOOL 

EDUCATION AND SPORT DEPT 

Date: 2020.02.03 15:40:19 +05'30" 


(आ. रा. राजपूत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे विभाग, पुणे 
३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई, 
पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१९/प्र.क्र.७०/क्रीयुसे-२ 


४. जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-४०० ०२१. 

६. महालेखापाल (लेखावअनुज्ञेयत),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

७. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

८. वित्त विभाग (व्यय-११), मंत्रालय,मुंबई. 

९, मानद महासचिव, सचिवालय जिमखाना, मुंबई-४०० ०३२ (५ प्रती) 
१०.संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालये (सचिवालय जिमखान्यामार्फत) 
११. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१९/प्र.क्र.७०/क्रीयुसे-२ 


विवरणपत्र “अ 
दिनांक ७ ते ११ फेब्रुवारी, २०२० या कालावधीत बालेवाडी, पुणे येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल 
भारतीय नागरी सेवा टेबल टेनिस स्पर्धा २०१९-२० मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या टेबल टेनिस संघाचे प्रतिनिधीत्व 
करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


क्र. खेळाडूचे नाव व पदनाम ब्लेझर | विभाग/ कार्यालय 


॥ श्री. ओम रा. लोटलीकर, कनिष्ठ होय । जिल्हा क्रोडा अधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर, मुंबई. 
लिपि 


२ | श्री. प्रेमजित रणनवरे होय । विक्रोकर सह आयुक्त, सीमा तपासणी नाके, नोडल-११, 
राज्यकर सह आयुक्‍त विक्रीकर भवन, मुंबई. 

३ | श्री. नितीन डोळस होय । शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
WHT ऑपरेटर 

४ | डॉ. अशोक कळंबे, सहयोगी होय | शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, गडचिरोली. 

प्राध्यापक 

५ | डॉ. मनीष बत्रा, दंत चिकित्सक होय | ग्रामीण रुणालय हॉस्पीटल, लाखणी, भंडारा. 

६ | श्री. हेमंत कालवणकर, होय | महाराष्ट्र राज्य अनु.जाती/ जमाती आयोग, वरळी, मुंबई. 
कनिष्ठ लिपिक 

७ | श्री. शं.हो. मंशानी, होय । प्रादेशिक प्रशिक्षण केद्र, जलसंपदा विभाग, अजनी, नागपूर. 
उपविभागीय अधिकारी 

८ | सौ. अंजली मातोडकर, होय । मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मर्झबान 
वास्तुशास्त्रज्ञ रोड, फोर्ट, मुंबई. 

९ | श्रीमती स्नेहल भोळे होय | बेंबळा पाटबंधारे विभाग, यवतमाळ, जिल्हा - यवतमाळ. 


सहा. अभियंता श्रेणी-२ 


।१०| ०। श्रीमती प्रभावती व. उंबरे, लिपिक होय । जिल्हाधिकारी कार्यालय, उस्मानाबाद. 


7 q| श्रीमती सत्वशिला शिदे, होय । उपायुक्त पुरवठा यांचे कार्यालय, कोकण भवन, बेलापूर, 
तहसिदार नवी मुंबई. 

१२ श्रीमती सुरेखा चौधरी, होय । राज्यकर सहायक आयुक्त, (विधी) वस्तू व सेवाकर भवन, 
सहायक राज्यकर आयुक्‍त माझगांव, मुंबई. 

१३| श्रीमती सुलेखा पहुरकर, होय । आस्थापना अधिकारी, राज्यकर आयुकत कार्यालय, 
राज्यकर निरिक्षक माझगांव, मुंबई-१० 

१४ श्री. अनंत शोटये, अवर सचिव होय | महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo 032 
व्यवस्थापक 

94 | श्री. आर.सी. शाहा होय । सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, 
प्रशिक्षक महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

APPASING eee 


RA M S | N G RAJ P U T ND RECHT UEDE™ SCHOOL EDUCATION 


2020.02.03 15:41:14 +05'30' 


(आ. रा. राजपूत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१९/प्र.क्र.७०/क्रीयुसे-२ 
विवरणपत्र “ब” 


दिनांक ७ ते ११ फेब्रुवारी, २०२० या कालावधीत बालेवाडी, पुणे येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल 
भारतीय नागरी सेवा टेबल टेनिस स्पर्धा २०१९-२०२० मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या टेबल टेनिस संघासाठी होणाऱ्या 
खर्चाचे विवरणपत्र. 


निवड चाचणी आयोजनापूर्वीचा खर्च. 
निवड चाचणीसाठी टेबल आणणे, मांडणे व त्यासाठी टेम्पो खर्च (हमाली सह) २,००० 
शेड्स लावणे, प्रकाश योजनेवर करावा लागलेला खर्च १,००० 


an 


नज अजज 


खन सामुग्री खर्च ५०० 


a 


al चाचणी आयोजनाचा खर्च 


प्रमुख पंच व इतर दोन पंच यांचे मानधन. (१०००-- ५००--५००) २,००० 
चाचणीस उपस्थित जिमखाना पदाधिकारी/ प्रतिनिधी व पंच यांच्याकरिता चहा/ 3,५०० 
अल्पोपहारावरील खर्च. 


निवड चाचणीसाठी १ डझन टेबल टेनिस AS. (Stag 1.1. Ball ३ Star) १,३०० 
प्रशिक्षण शिबीराकरिता खर्च. 


य खर्च. (३ दिवसाचा प्रशिक्षण शिबीराकरिता खेळाडू, व्यवस्थापक/ प्रशिक्षक ४,५०० 
च्या चहा व अल्पोपहारावरील खर्च.) (१००५१५५३) 


2 B दिवसाच्या प्रशिक्षण ठिबीरासाठी प्रशिक्षकांचे मानधन व प्रवास भाडे. 3,000 
३ (२ डझन टेबल टेनिस AS. (Stag T.T. Ball 3 Star) २,६०० 


औषधे (रेली स्प्रे) व किरकोळ. ५५० 


०८ 


कण्या | हित्य 

२ टेबल टेनिस बॅटरु. ५,०००/- प्रमाणे. १०,००० 

२ R डझन टेबल टेनिस चेडू. (Stag 1.1. Ball 3 Star २,६०० 
TEND क्रीडा साहित्य खरेदीसाठी होणारा Va 


१५ ब्लेझर रु. ३२००/- प्रमाणे. (महाराष्ट्र शासनातर्फे आयोजन असल्यामुळे) ४८,००० 
30 टि शर्टस्‌ रु. ५००/- प्रमाणे. १५,००० 


30 Bed रु. ५००/- प्रमाणे. १५,००० 
४ 94 जोडी पायमोजे प्रत्येकी रु. ८०/- प्रमाणे. 
५ ।१५ बूटांचे जोड प्रत्येकी रु. ८००/- प्रमाणे. १२,००० 


av 


१,२०० 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१९/प्र.क्र.७०/क्रीयुसे-२ 


६ ।१५ टावेल्स प्रत्येकी रु. १००/- प्रमाणे. 


९ ब्लॅक UI सपोर्टर रु. 3००/- प्रमाणे. 


फ) प्रथमोप रिता खर्च. 


२ किरकोळ खर्च. 


x /औषधे/ स्प्रे इत्यादीसाठी खर्चे. 


Digitally signed by APPASING RAMSING 


APPASING DN: CN = APPASING RAMSING RAJPUT, C = 
RAMSING RAJPUT ओणवा eoucation 


AND SPORT DEPT 
Date: 2020.02.03 15:41:35 +05'30' 


(आ. रा. राजपूत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१९/प्र.क्र.७०/क्रीयुसे-२ 


विवरणपत्र -क 
दिनांक ७ ते ११ फेब्रुवारी, २०२० या कालावधीत बालेवाडी, पुणे येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल 
भारतीय नागरी सेवा टेबल टेनिस स्पर्धा २०१९-२० मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या टेबल टेनिस संघाची 
निवड करण्यासाठी दि. १३ व १४ जानेवारी, २०२० रोजी निवड चाचणीसाठी उपस्थित राहिलेले अधिकारी 
कर्मचारी खेळाडूंची नावे विवरणपत्र. 


क्र. खेळाडूचे नाव कार्यालयाचा पूर्ण पत्ता 


श्री. नितिन डोळस, फ्रॉकिंग ऑपरेटर । शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


an 
Q | श्री. दिनक रा. सोमण, अव्वल कारकून | ग्रामपंचायत शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक 
3 


श्री. शु. हो. मंशानी, प्रादेशिक प्रशिक्षण केंद्र, जसंपदा विभाग, अजनी, नागपूर. 
उप-विभागीय अधिकारी 

४ श्री. रामबा. कुमकाले, शिधावाटप अधिकारी यांचे कार्यालय, शिधावाटप कार्यालय क्र.४० 
लिपिक टंकलेखक फ मुख्य, उल्हासनगर. 

५ | डॉ. अशोक ब. कळंबे, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, गडचिरोली. 
सहयोगी प्राध्यापक 

६ | डॉ. मनीष बत्रा, दंत चिकित्सक ग्रामीण रुग्णालय लाखणी, जिल्हा- भंडारा. 
श्री. ओम रा. लोटलीकर, जिल्हा क्रोडा अधिकारी, मुंबई शहर, मुंबई. 
कनिष्ठ लिपीक 

८ श्री. आर.सी. शाहा, विभागीय सह निबंधक, (लेखापरिक्षण) सहकारी संस्था, नाशिक 


विभागीय सहनिबंधक (लेखापरिक्षण) 


S| श्री. शिरीष दामले, राज्यकर निरीक्षक । विशेष राज्यकर आयुक्‍त कार्यालय, माझगांव, मुंबई. 


ae o | श्री. सुनिल दा. कोळी, आस्थापना अधिकारी, राज्यकर जनसंपक, मुंबई. 
राज्यकर निरिक्षक 

।११_| श्री. संजय वतर्क, राज्यकर निरीक्षक | विशेष राज्यकर आयुक्त कार्यालय, माझगांव, मुंबई. 

१२ | श्री. मनोज ज. गावड, विशेष राज्यकर आयुक्त कार्यालय, माझगांव, मुंबई. 
राज्यकर निरिक्षक 

१३ | ail. वसंता ना. हेडाऊ, आस्थापना अधिकारी, नोडल-५व ६, राज्यकर भवन, माझगांव, 
लिपिक टंकलेखक मुंबई. 

१४ | श्री. प्रदीप दे. दोंदंडकर, विक्रीकर उप आयुकत ८-६३३, मोठे करदाते-३, मुंबई 
राज्यकर निरीक्षक 


१५ | श्री. क्षितिज गो. रवाळे, कर सहायक । वस्तू व सेवा कर कार्यालय, अमरावती विभाग, अमरावती. 


१६ | श्री. तुषार लांडगे, राज्यकर अधिकारी । वस्तू व सेवा कर कार्यालय, अमरावती विभाग, अमरावती. 


१७ श्री. दयानंद ना. राजापकर, शासकोय मध्यवर्ती मुद्रणालय, चर्नीरोड, मुंबई. 
सहा. यांत्रिक 

१८ | श्री. प्रशांत सावंत, कनिष्ठ लेखापाल | अधिदान व लेखा कार्यालय, बांद्रा (पू), मुंबई. 

१९ | ait. हेमंत कालवणकर, महाराष्ट्र राज्य अनु.जाती/ जमाती आयोग, वरळी, मुंबई. 
कनिष्ठ लिपिक 

२० श्री. सुशिल चं. गर्ज, ई-७०५,राज्यकर विक्रीकर उपायुक्त, वस्तू व सेवा कर कार्यालय, 
राज्य विक्रीकर उपायुक्‍त मुंबई 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१९/प्र.क्र.७०/क्रीयुसे-२ 


२१ | श्री. अनंत शोटये, अवर सचिव महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई- ४०० ०३२ 

२२ | श्री. राजेंद्र पवार, उपसचिव शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२३ | श्री. प्रशांत साजणीकर, उपसचिव जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२ 

२४ | श्री. प्रेमजीत रणनवरे, विक्रोकर सह आयुक्‍त, सीमा तपासणी नाके, नोडल-११, विक्रीकर 
सहा. विक्रीकर आयुक्‍त भवन, मुंबई. 

२५ | श्री. उमेश राठोड, कक्ष अधिकारी सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२६ | श्री. विशाल पेढेकर, शिधावाटप कार्यालय, अबंरनाथ. 
लिपिक टंकलेखक 

२७ | श्री. सतीश सोनवाने, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहायक कक्ष अधिकारी 

२८ | श्री. संजय म. पोफळे, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहायक कक्ष अधिकारी 

२९ | श्री. अनिरुध्द सू. देशपांडे पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहायक कक्ष अधिकारी 

३० | सौ. अंजली माटोडकर, मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ यांचे कार्यालय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ फोर्ट, मुंबई 

३१ | सौ. पी.व्ही. उंबरे लिपिक जिल्हाधिकारी कार्यालय, उस्मानाबाद 

३२ | ul. सुरेखा पहुरकर, आस्थापना अधिकारी, राज्यकर आयुक्‍त कार्यालय, माझगांव, 
राज्य कर निरिक्षक मुंबई-१० 

३३ | श्रीमती स्नेहल गुलाबराव भोळे, बेबळा पाटबंधारे विभाग, यवतमाळ, जिल्हा - यवतमाळ. 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ 

३४ | श्रीमती सुरेखा चौधरी, राज्यकर सहायक आयुक्त, (विधी) वस्तू व सेवाकर भवन, 
सहायक राज्यकर आयुक्‍त माझगांव, मुंबई. 

३५ | श्रीमती सत्वशिला शिंदे, तहसिलदार | उपायुक्त पुरवठा यांचे कार्यालय, कोकण भवन, बेलापूर, 

नवीमुंबई 
APPASING Dotty sre ७ १॥॥॥७ 


DN: CN = APPASING RAMSING RAJPUT, C = 
RA M S | N G RAJ P U IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, OU = SCHOOL 

EDUCATION AND SPORT DEPT 

Date: 2020.02.03 15:41:56 +05'30° 


(आ. रा. राजपूत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


